योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार 
अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे 
तसेच सांख्यिकी a आर्थिक विषयांबाबत 
तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी बाह्स्थ संस्थांची 
नामिका सूची (Empanelment) तयार 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :असांस-१३२४/प्र.क्र.८/का.९४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२४. 

वाचा : ९. शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक वियोमू-१९९८/प्र.क्र.६/का-१४१३, दिनांक ३०.०९.१९९८. 

२.शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक वियोमू-१९९८/प्र.क्र.६/का-१४१३, दिनांक ०७.०६.२००१. 

३.शासन निर्णय, नियोजन विभाग,क्रमांक मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७, दिनांक २२.०७.२०१६. 

४.शासन शुद्धीपत्रक नियोजन विभाग,क्रमांक मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७,दिनांक २१.११.२०१६. 

५.शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक मुमाअ १०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७, दिनांक २६.०९.२०१७. 
प्रस्तावना : 

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत विविध योजना 
राबविल्या जातात. या योजनांचे राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय असे दोन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 
राज्याच्या विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण संबधित विभागामार्फत होत असते. तथापि, 
विकासात्मक योजनांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता ब योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी / त्रुटी जाणून घेण्यासाठी 
त्रयस्थ संस्थांकडून योजनांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असते. सद्य:स्थितीत नियोजन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत सिमित प्रमाणात योजनांचे मूल्यमापन करण्यात येते. 
मूल्यमापनाची व्याप्ती बाढविण्याच्या दृष्टीने तसेच नमुना पाहणी व सांख्यिको विषयाबाबत शासनाच्या 
विभागांना / कार्यालयांना सल्ला देऊ शकेल अशा सक्षम व नामांकित संस्थांची नामिका सूची (Empanelment) 
नव्याने तयार करण्यात येते. अशा प्रकारची संस्थांची नामिका सूची उपरोक्‍त वाचा येथील अ.क्र. ३ ब ५ अन्वये 
तयार करण्यात आली होती. सदर नामिका सूचीचा कालावधी संपला असल्याने नवीन नामिका सूची 
(Empanelment) करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्‍त वाचा येथील अनुक्रमे ३, ४ ब ५ मध्ये नमूद शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत 
असून या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट -१ मधील नमूद बाह्यस्थ संस्थांच्या नामिका सूचीस या शासन निर्णयान्वये, 
शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील ५ वर्षांसाठी मान्यता देण्यात येत आहे. योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-९३२४/प्र.क्र.८/का.९४९७ 


प्रकार अभ्यास (Case Study)/ सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी ब आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा 
पुरविणे या बाबींची आवश्यकता व उपयुक्तता विचारात घेवून तसेच संस्थांचे अनुभव व क्षमता यांचा विचार 
करून नामिका सूचीतील संस्थांची खालीलप्रमाणे वर्गवारी करण्यात आली आहे. 


गट A (Group A) - कॉर्पोरेट, खाजगी कंपनी/संस्था/फर्म्स/संघटना. 


AQ - महाराष्ट्र राज्यातील एकापेक्षा जास्त महसुली विभागातील १० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये 
राज्यस्तरीय योजनांची मुल्यमापन पाहणी / नमुना अभ्यास / सर्वेक्षण करण्यास आणि सांख्यिकोय व 
आर्थिक विषयांमध्ये तज्ञ सेवा प्रदान करण्यास सक्षम आहेत अशा कॉर्पोरेट, खाजगी कंपनी/ संस्था/ 
फर्म्स/ संघटना. 

AQ - महाराष्ट्र राज्यातील ११ पेक्षा कमी जिल्ह्यांमध्ये योजनांची मुल्यमापन पाहणी / नमुना अभ्यास / 
सर्वेक्षण करण्यास आणि सांख्यिकोय ब आर्थिक विषयांमध्ये तज्ञ सेवा प्रदान करण्यास सक्षम आहेत 
अशा कॉर्पोरेट, खाजगी कंपनी / संस्था / फर्म्स / संघटना. 


गट B (Group 0) - शैक्षणिक संस्था / संशोधन संस्था / अशासकीय संस्था 


8९ - शैक्षणिक संस्था / संशोधन संस्था — अशा शैक्षणिक संस्था / संशोधन संस्था ज्या 

१. योजनांची मुल्यमापन पाहणी / नमुना अभ्यास / सर्वेक्षण करण्यास सक्षम आहेत. 

२. महाराष्ट्र राज्यातील सांख्यिकीय ब आर्थिक विषयांमध्ये सर्वोत्तम सेवा पुरविण्यास सक्षम 
आहेत. 

३. NAAC द्वारे किमान B+ श्रेणी प्रापत आहे. 


BQ - अशासकोय संस्था - अशा अशासकीय संस्था ज्या 

१. योजनांची मुल्यमापन पाहणी / नमुना अभ्यास / सर्वेक्षण करण्यास सक्षम आहेत. 

२. महाराष्ट्र राज्यातील सांख्यिकीय ब आर्थिक विषयांमध्ये सर्वोत्तम सेवा पुरविण्यास सक्षम 

आहेत. 

उपरोक्‍त गट 3 (Group 8) मधील संस्थांचे सविस्तर वर्गीकरण स्वतंत्रपणे परिशिष्ट १ मध्ये देण्यात 
आले आहे. 
२. योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी व 
आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी संस्थांची निवड प्रक्रिया पद्धती सुलभ करणे आणि वेळेचा 
अपव्यय टाळणे याकरीता नामिका सूची तयार करण्यात आलेली आहे. शासनाचे विभाग / कार्यालय यांनी 
वरील कामे करून घेण्यासाठी परिशिष्ट-१ मधील नामिका सूचीतील संबंधित प्रकारातील संस्थांकडून या शासन 
निर्णयाद्वारे विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार मर्यादित निविदा मागवून संस्थांची निवड करावी. 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-९३२४/प्र.क्र.८/का.९४९७ 


३. प्रशासकोय विभागास / राज्यस्तरीय कार्यालयास नामिका सूचीतील संस्थाकडून राज्यस्तरीय योजनांचा 
मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी ब आर्थिक विषयांबाबत 
तज्ञ सेवा पुरविणे ही कामे घ्यावयाची असल्यास अशा कामांची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी नियोजन विभागाची 
सहमती घ्यावी ब या शासन निर्णयात नमुद कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी. 


४. जिल्हा स्तरावर योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्यांसाठी तसेच 
सांख्यिकी ब आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे ही कामे करुन घेण्यापूर्वी, द्विर्क्ती टाळण्यासाठी 
जिल्हास्तरीय कार्यालय / विभागीय कार्यालय यांनी संबंधित विभागीय आयुक्तांची मान्यता घ्यावी. विभागीय 
आयुक्तांनी योजनांच्या पाहणीच्या विषयांची पडताळणी करावी व ३० दिवसांच्या आत प्रकरण निकाली काढावे. 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने पाहणीच्या विषयांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्यास त्याप्रमाणे 
जिल्हाधिकारी यांना सूचित करावे व फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशित करावे. पाहणीचे विषय निश्‍चित 
करताना विषयाच्या पाहणीची आवश्यकता असावी, तसेच विषयांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, 
पाहणीअंती आढळून येणाऱ्या वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण बाबी, अंमलबजावणीतील त्रुटी / उणिवा इ. निष्कर्ष 
राज्यातील अन्य जिल्ह्यांनाही मार्गदर्शक ठरतील असा सर्वकष विचार होऊन पाहणीचे विषय निवडण्यात आले 
आहेत याची खात्री विभागीय आयुक्तांनी करावी. 


५. कोणत्याही विभागाने राज्य व जिल्हा स्तरावर योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण 
/ इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिको ब आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे ही कामे घेण्यापूर्वी अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाकडून तांत्रिक मार्गदर्शन घ्यावे. नामिका सूचीतील संस्थांकडून पार पाडण्यात येणारी 
कामे व त्यांची गुणवत्ता वेळोवेळी तपासणे, शासनाच्या विविध विभाग / कार्यालयांना तांत्रिक मदत करणे व 
संनियंत्रण करणे ही कामे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने पार पाडावयाची आहेत. तसेच, नामिका सूची 
अद्ययावत ठेवण्याची व त्याबाबत नियोजन विभागास प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाची राहील. 


६. मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिको ब आथिक 
विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी नामिका सूचीतील संस्थांद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांची व्याप्ती 
याबाबतच्या सूचना परीशिष्ट-२ मध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, राज्य शासनाचे विभाग / कार्यालयांसाठी 
नामिका सूचीतील संस्था निवडीबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना परिशिष्ट-३ मध्ये देण्यात आलेल्या 
आहेत. 


७. परिशिष्ट ४ मध्ये नमूद अनियमितता / गैरवर्तणूक आढळून आल्यास अशा संस्थांना नामिका सूचीतून 
वबगळण्याचे अधिकार अर्थ व सांख्यिको संचालनालयास असतील. राज्य शासनाचे विभाग / कार्यालय यांनी 
नामिका सूचीतील संस्थांची कामासाठी निवड केल्यानंतर संबंधित संस्था परिशिष्ट -४ मधील निकषांमधील 
बाबी आढळल्यास त्याबाबतचा अहवाल अर्थ व सांख्यिको संचालनालयास सादर करावा. अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाने संबंधित प्रकारचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सखोल चोकशी करून अशा संस्थांना नामिका 
सूचीतून बगळण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांक : असांस-१३२४/प्र.क्र.८/का.९४१७ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥19॥७॥॥.९०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१२१८३८३९७८१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
PANDURANG WAGH 
(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG WAGH 
c OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
Ac 


harashtra, 


JENDRA PANDURANG WAGH 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (सदर शासन 
निर्णय त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्वे क्षेत्रिय कार्यालये / मंडळे / महामंडळे / अंगिकृत उपक्रम यांच्या 
निदर्शनास आणावा.) 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त ब नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व) 
. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्व) 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
१२. अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-२३२ 
१३. प्रादेशिक सहसंचालक (सर्व), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
१४.उपायुक्‍त (नियोजन) (सर्व), विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, 
१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सर्व), जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
१६. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय(सर्व), 
१७.नियोजन विभाग, सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८. संबंधीत संस्था (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामर्फ़त) 
१९. निवड नस्ती (का. १४१७) 


PA © mM हरा K w 


|A8CEDDBDO4AF26DD2089 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-१३२४/प्र.क्र.८/का.९४१७ 


शासन निर्णय क्रमांक : असांस-१३२४/प्र.क्र. ८/का.९४९१७, दिनांक ९२ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 


१) 


परिशिष्ट ९ 


संस्थांची नामिका सूची 


Group A (Category १) : कॉर्पोरेट, खाजगी कंपनी / संस्था / wet / संघटना - पूर्णत: 


राज्यस्तरीय किंवा एकापेक्षा जास्त महसूली विभागातील १० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये योजनांचा मूल्यमापन 
अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिको ब आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा 


पुरविणे यासाठी पात्र एकूण ११ संस्थांचा तपशील 


Sr.No | Agency Name & Address ContactPerson Contact No. & Email Id 
1 Datawise Management Services | Ranco Chakravarti | Phone: 
India Private Limited +040 40204837, +7738965888 
506, Manjeera Majestic Email-ranco.c@datawise.cx 
Commercial Complex, JNTU- Hitech 
City Road, Kukatpally, Hydrabad 
500072. 
2 CRISIL LIMITED Anjali Nathwani Phone: 
CRISIL House. Central Avenue, +91 22 3342 3000, 
Hiranandani, Business Park, Powai, +91 22 3342 3001, 9702045440 
Mumbai 400 076, India. Email-anjali.nathwani@crisil.com 
3 Global Agri System Pvt. Ltd. Sunil Kumar | Phone: 
Regd Off: J 10 Green Park Main, | Sharma + 9971566443, 
New Delhi 110016. Corp Off: + 9818791897 
Horizon, 5'*floor, 445, Udyog Vihar Email- consulting@globalagri.com 
Phase 5, Gurugram 122016. 
4 Ipsos Research Private Limited. Tripti Sharma Phone : 
Lotus Corporate Park, 1701, 17% +91 22 6620 8100, 
floor, F wing Off Western Express +9810740723 
Highway Goregaon (E), Email- Tripti.sharma@ipsos.com 
Mumbai — 400 063 . 
5 AFC INDIA LTD Dr. MC Pandey Phone: 
Dhanraj Mahal, Chatrapati Shivaji 91 22 22029517 / 22028924 
Maharaj Marg, Mumbai 400001 9833628509, 9833628509, 
9075396571 
Email- dr. mcpandey@gmail.com 
णं Grant Thornton Bharat LLP Chetan Bhakkad Phone: 
L-41,Connaught Circus, Outer 011 4278 7070, 9820282155 
Circle, New Delhi- 110001 India Email- chetan.bhakkad@in.gt.com 
7 Mazars Advisory LLP Dr. Sanjay | Phone: 
51-52, Sector 18, Udyog Vihar | Bhardwaj 0124 481 4444, 9871922449 
Phase-IV,Gurugram, Email- sanjay.bhardwaj@mazars.co.in 
Haryana 122015, India. 
ति Network For Engineering, | Ms. Lancy Darwin | Phone: 
Economics Research and 022-24021757, 7400493150 


Management (NEERMAN) Pvt. Ltd. 
Unit No 3, Mahendra Industrial 
Premises,RoadNo29, Sion Fort, 
Sion (East), Mumbai -400022. 


Email- lancy.darwin@neerman.org 


शासन निर्णय क्रमांक : असांस-१३२४/प्र.क्र.८/का.९४१७ 


Sr.No | Agency Name & Address ContactPerson Contact No. & Email Id 
7 Athena Infonomics India Private | M Sairam Phone : 044 4232 7112 
Limited. 


Flat No. 2A, Jeyamkondar, New, 40 
(Old no.12, Murrays Gate Rd, 
Alwarpet, Chennai, 
Tamil Nadu 600018 


Email- 
sairam.m@athenainfonomics.com 


10 Sambodhi Research and | Mr.Sudhanshu 
Communications Private | Malhotra 
Limited 


C-126, Sector 2, Noida, 
Uttar Pradesh - 201301 


Phone : +91 120 4056479, 
9899382737,8826630101 

Email- bd@sambodhi.co.in; 
sudhanshu.malhotra@sambodhi.co.in 


11 Society for Empowerment of | Mr. 
Villages & Agriculture (Seva) Shipkule 


SEVA, Head Office, Third Floor, 
Shrijay Apartment, Kadam 83938, 
Satara, 415001, Maharashtra State. 


Krishna | Phone : 02162-234575, 


8999304565 


Email- Seva_satara@rediffmail.com 


krishnashipkule@gmail.com 


2) Group A (Category A) : कॉर्पोरेट, खाजगी कंपनी/संस्था/फर्म्स/संघटना - ११ पेक्षा कमी 
जिल्ह्यांसाठी योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी व 
आथिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी पात्र एकूण ४ संस्थांचा तपशील 


Sr.No | Agency Name & Address 


Contact Person 


Contact No. & Email Id 


1 SR Asia 

Corporate office - 4Floor CS-25 & 26, 
Ansal Plaza Mall, Sector-1 Vaishali, 
Ghaziabad 201010 (U.P) 


Birendra Dutt 
Raturi 


Phone : 0120-4103023, 
9810059109 
Email- 
srasiaproject@gmail.com; 
srasia.india@gmail.com 


2 M/S SIMAK IT PRIVATE LIMITED 
3rd Floor, Datta Palace Gandhi Chowk 
Amravati, MH - 444601 


Mr. J.A. Sheikh 


Phone : 0721 2991737, 
9422840076 
Email- simakitp|@gmail.com; 
info@simakit.com 


3 Corventive Infrastructure Development 
& Consultancy Pvt Ltd 

Anand, 1st Floor, Raje Chawk Lane no. 
2. Survey No 26/3/2/1, Near Shriram 
Temple, Ambegaon Pathar, 

Pune. MH 411043 


Digamber 
Changdev Jarekar 


Phone : 91 7720969994/ 
9637183488 

Email- admin@cidcon.co.in, 

adcidcon@gmail.com; 

digambarzarekarO7 @gmail.com 


4 Insight Development Consulting Group 
Private Limited 

K-16, First Floor, South Extension Part 1, 
New Delhi - 110049 


Aneesh Vijayan 


Phone : 91-11-41753315, 
91 99108 36888 , 
Email- aneesh@idcg.co.in; 
info@idcg.co.in 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-१३२४/प्र.क्र.८/का.९४१७ 


3) Group B (Category BY) : शैक्षणिक संस्था/ संशोधन संस्था - पूर्णत: राज्यस्तरीय किंवा 
एकापेक्षा जास्त महसूली विभागातील १० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार 
अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी ब आथिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी पात्र 
एकूण २ संस्थांचा तपशील 


Sr. | Agency Name & Address Contact Person Contact No. & Email Id 
No. 
1 Gokhale Institute of Politics and | Col. Kapil Jodh Phone : +91 20 25683300, 
Economics 8696089561 
BMCC Road, Deccan Gymkhana, Email- 
Pune- 411004 Maharashtra India gokhaleinstitute@gipe.ac.in; 
registrar@gipe.ac.in 
2 National Institute Of Technology Prof. Mukesh Kumar | Phone:(0661)-2462809/ 
Rourkela, Odisha, India 769008 Gupta 2150/2262 
7873482264 
Email- 
registrar@nitrkl.ac.in; 
sricce@nitrkl.ac.in 


¥) Group B (Category 8९): शैक्षणिक संस्था/ संशोधन संस्था - ११ पेक्षा कमी जिल्ह्यांसाठी 
योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी ब आर्थिक 
विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी पात्र ०१ संस्थेचा तपशील 


Sr. | Agency Name & Address Contact Person Contact No. & Email Id 
No. 
1 VPM's K. 6. Joshi College of Arts & | Dr. (Mrs.) Suchitra A. | Phone : 9769846629 
N. G. Bedekar College of Commerce | Naik 9223346098 
(Autonomous), Thane. Email- 
Jnanadweepa, joshibedekar@gmail.com 
Chendani Bunder Road, 
Thane (W) 400 601. 


५) Group B (Category 3२) : अशासकीय संस्था - पूर्णत: राज्यस्तरीय किंबा एकापेक्षा जास्त 
महसूली विभागातील १० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / 
इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी ब आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी पात्र एकूण ०३ संस्थांचा 
तपशील 


Sr. | Agency Name & Address Contact Person Contact No. & Email Id 

No. 

1. Academy Of Management Studies | Mr. M.K. Singh Phone: 0522 2352492/2350825 
(AMS) 91-9453436224 
15, Laxmanpuri, Faizabad Road, Email-ams@amsindia.org 
Lucknow-16, Uttar Pradesh mksingh@amsindia.org 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-१३२४/प्र.क्र.८/का.९४१७ 


Sr. | Agency Name & Address Contact Person Contact No. & Email Id 
No. 
2. Society for Education in Values & | C. K. Charthankar Phone: 9823970009 
Action (SEVA) 91 9421437537 
“Pushpak”, Plot no. 291, Samartha Email- 
Nagar, Aurangbad-431001. sevaaurangabad@gmail.com 
3 Social Action For Rural | Mr. Shishir Kumar Phone:9431146129 
Development 9468928837, 
C/O Sarda Bhawan, Email- 
Chhotki Murram, Ramgarh Cantt., sardagroups@rediffmail.com 
Ramgarh-829122 (JH) sardaresearch@gmail.com 
sardagroup01@yahoo.com 
&) Group B (Category B २) : अशासकोय संस्था - ११ पेक्षा कमी जिल्ह्यांसाठी योजनांचा 


मूल्यमापन अभ्यास / प्रकार अभ्यास / सर्वेक्षण / इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी ब आर्थिक विषयांबाबत 
तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी पात्र एकूण ४ संस्थांचा तपशील 


Sr. | Agency Name & Address Contact Person Contact No. & Email Id 
No. 
1 Aadhar Samajik Apang Niradhar | Mr. Sachin Ramchandra | Phone:+919226883500, 
Parityektya Vikas Seva Sanstha Kamble 9158996986 
Riddhi Complex, Nearby Apex Email-adhar8192@gmail.com 
Hospital, Bombay Restorant Satara 
2 Prayas Sevabhavi Sanstha Bairam Laxmanrao | Phone:02585-267692, 
At/Post Kumatha (Khurd), Tal. | Kendre 9422471515, 
Udgir, Dis. Latur, 413517 (M.S.) 7020997515 
Email- 
baliramkendre1515@gmail.com 
3 Ma. Jayantrao Patil Bahuuddeshiy | Mr. Sunil ४. Kadam Phone:9970198135 
Sanstha, Rameshwar 9970198035 
Rameshwar, Tal. Amalner, Dist. 9892749074 
Jalgaon, Maharashtra Email- jaypatil2580@gmail.com 
4 Navoday Krushi Sanshodhan Va | Mr. Pradeep H. Kadam Phone:9975703303 


Gramin Vikas Pratishthan Sangli 
Patil Heights, Kupwad _ Road, 
Balajinagar, Sangli, 416416 


9130303303 
Email- 
navodaysangli@gmail.com 
navoday.sangli@gmail.com 


He 2 2 2 2 2k 2K 2k ok 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-९३२४/प्र.क्र.८/का.९४९७ 


शासन निर्णय क्रमांक : असांस-१३२४/प्र.क्र. ८/का.९४१७, दिनांक LQ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट-२ 
मूल्यमापन अभ्यास / नमुना पाहणी बाबत नामिका सूचीतील संस्थांद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या 
सेवांची व्याप्ती. 


अ) नामिका सूचीतील संस्थांकडून खालील प्रकारच्या पाहण्या घेता येतील. 
i) मूल्यमापन अभ्यास पाहणी 11) प्रकार अभ्यास पाहणी 11) नमुना सर्वेक्षण पाहणी iv) पथदर्शी 
पाहणी v) इतर अभ्यास पाहणी 


नामिका सूचीतील संस्थाद्वारे खालील सेवा पुरविण्यात येतील. 


१. पाहणीचे उद्दोष्टे निश्‍चित करणे. 

२. पाहणीसाठी अंमलबजावणीची कार्यपद्धती तयार करणे. 

३. पाहणी घेण्यासाठी पत्रके तयार करणे. 

४. क्षेत्रकामाच्या दृष्टीने भौगोलिक व नमुना निवडीसाठी चोकट (फ्रेम) यासंदर्भात पाहणीची व्याप्ती 

निश्‍चित करणे. 

. वित्तीय मर्यादा व प्रशासकोय व्यवहार्यता विचारात घेवून नमुना निवडीतील त्रुटी किमान राहतील 

यादृष्टीने उपयुक्‍त नमुना निवड पद्धती व नमुना आकार सुचविणे. 

. क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना पुस्तिका तयार करणे. 

. क्षेत्रकामासाठी सुयोग्य अन्वेषक व पर्यवेक्षक यांची नेमणूक करणे. 

. क्षेत्रकामासाठी प्रशिक्षण देणे. 

९. आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष पाहणी पूर्वी पथदर्शी अभ्यास/ पाहणी पूर्व अभ्यास पाहणी घेणे. 

१०. प्रत्यक्ष क्षेत्रकाम करणे. 

११. क्षेत्रकामाचे निरीक्षण / संनियंत्रण करणे व त्रुटी टाळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना आखणे. 

१२. माहिती संकलन करणे (माहिती गोळा करणे, माहिती नोंदणी ब एकत्रिकरण करणे). 

१३. संकलित माहितीचे वैधतीकरण करणे. 

१४.वैधतीकरण केलेल्या माहितीचे तक्‍तीकरण करणे. 

१५.तक्तीकरण केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे. 

१६. माहिती PHA AIA aS यासाठी आवश्यक ती संगणक प्रणाली/आज्ञाबली विकसीत 
करणे आणि पाहणीसाठी आवश्यक संगणक व अनुषंगिक उपकरणे, लेखन सामग्री इ.उपलब्ध करून 
देणे. 

१७.पाहणीचे निष्कर्ष ब शिफारशी यासह पाहणी अहवाल सादर करणे. 

१८. बर नमुद केलेल्या सर्व किंबा निश्‍चित करून दिलेल्या सेवा पुरविणे. 

१९. नामिका सूचितील संस्थांनी त्यांना सोपविलेल्या कामांतर्गत संकलीत केलेली मूळ आकडेवारी (Basic 
Data) शासकोय यंत्रणेस सुपूर्द करणे व त्याची प्रत अर्थ ब सांख्यिकी संचालनालयास पाठविणे. 


Ss 


(७ 6 Mm 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-९३२४/प्र.क्र.८/का.९४९७ 


ब) सांख्यिकी व आथिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे. 
नामिका सूचीतील संस्थाकडून सांख्यिकी ब आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ Par उपलब्ध करून घेता 
येतील. अशा कामांची व्याप्ती (Scope of work) विभागांनी / शासकीय कार्यालयांनी निश्‍चित 
करावी. 


2 2k 2k 2k > 2 2k 2k ok 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-९३२४/प्र.क्र.८/का.९४९७ 


शासन निर्णय क्रमांक : असांस-१३२४/प्र.क्र. ८/का.९४९७, दिनांक ९२ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-३ 


राज्य शासनाचे विभाग / कार्यालयांसाठी नामिका सूचीतील संस्था निवडीबाबत सर्वसाधारण 


ii) 


ili) 


iv) 


मार्गदर्शक सूचना 


सदर शासन निर्णयात संस्थांचे वर्गीकरण देण्यात आले आहे. सदर वर्गीकरणानुसार शासनाच्या 

विभागांनी / कार्यालयांनी प्रथम आवश्यक असलेली कामे करुन घेण्यासाठी कामाचे स्वरूप व व्याप्ती 

विचारात घेवून संस्थांचे गट व प्रकार निश्‍चित करावेत व संबंधित संस्थांकडून निविदा मागवाव्यात. 

. कामाची व्याप्ती आधी निश्‍चित करावी किंबा निवडलेल्या गटातील संस्थांकडून तसा प्रस्ताव मागवून 
त्या आधारे व्याप्ती निश्‍चित करावी. 

. संस्थांचा गट व प्रकार निवडीसाठी निकष पुढीलप्रमाणे. 


योजनांची पाहणी ही पूर्णत: राज्यस्तरीय किंबा एकापेक्षा जास्त महसूली विभागातील १० पेक्षा जास्त 
जिल्ह्यांमध्ये राबविली जात असेल तर फक्त AX, BY आणि BR या प्रकारातील संस्था सहभागी 
होण्यास पात्र राहतील. या सस्थांच्या वाणिज्यिक प्रस्तावांचे मूल्यमापन करुन न्युनतम दर (1.१) 
नमूद करणाऱ्या संस्थेची निवड करावी. या व्यतिरिक्त संस्थांच्या प्रस्तावाचे तांत्रिक - वाणिज्यिक 
(Techno Commercial) संयुक्‍त मूल्यमापन करून संस्थेची निवड करता येऊ शकेल. म्हणजेच 
न्युनतम दर किंवा तांत्रिक बणिज्यिक संयुक्‍त मूल्यमापनाचे आधारे संस्था निवडीचे पर्याय उपलब्ध 
राहील. 

योजनांची पाहणी ही जर राज्यातील ११ पेक्षा कमी जिल्ह्यात राबविली जात असेल किंबा स्थानिक 
स्तरावर राबविली जात असेल तर AR, AR, 8१ आणि BR या दोन्ही प्रकारातील संस्था सहभागी 
होण्यास पात्र आहेत. अशा प्रकारात संस्था निवडीसाठी वाणिज्यिक मूल्यमापन करुन न्यूनतम दर 
(1.९) नमूद करणाऱ्या संस्थेची निवड करावी. 

मूल्यमापनाची व्याप्ती विचारात घेवून यासाठी येणारा खर्च बाजवी असल्याची खात्री शासकीय 
कार्यालयाने करावी. नामिका सूचीतील संस्थांची निवड संबंधित कार्यालयाने त्यांच्या स्तरावर 
करावी. यासाठी नियोजन विभाग किंबा अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची मान्यता घेण्याची 
आवश्यकता नाही. 

उपरोक्‍त सूचना ह्या मार्गदर्शक स्वरुपाच्या असून काही अडचणी असल्यास अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्याशी संपर्क साधावा. 


४. सांख्यिकी ब आर्थिक विषयाबाबत सल्लागाराची कामे संस्थांकडून करुन घेण्यासाठी कामाची व्याप्ती 


(Scope of work) विभागांनी / शासकीय कार्यालयांनी निश्‍चित करावी. परंतु ठरविलेल्या व्याप्तीनुसार 
काम करून घेण्यासाठी आवश्यक ती प्राथमिक माहिती व प्रत्यक्ष क्षेत्रकामास विभागांनी माहिती 
उपलब्ध करून देणे, क्षेत्रकामात सहभाग घेणे इ. कार्यालयीन सहकार्य करणे आवश्यक आहे. 


पपा 


शासन निर्णय क्रमांक :असांस-९३२४/प्र.क्र.८/का.९४९७ 


शासन निर्णय क्रमांक : असांस-१३२४/प्र.क्र. ८/का.९४९७, दिनांक ९२ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट — ४ 
नामिकासूचीतील संस्थांना नामिकासूचीतून वगळण्याबाबतचे निकष 


शासकीय कार्यालयाने ज्या कामासाठी निवड केली केली आहे त्या कामासाठी संस्थेने तीन वेळा 
असमर्थता दर्शविल्यास किंबा काम करण्यास नकार दिला असल्यास 
१. कामात व्यावसायिकता दाखवण्यात संस्था अयशस्वी ठरल्यास 
२. प्रकल्प सुरू असताना प्रमुख ३ व्यक्तींची प्रकल्पावरून बदली केल्यास 
. भ्रष्ट किंवा फसव्या व्यवहारात संस्था गुंतलेली असल्यास 
. मूलभूत मूल्यमापन/मूल्यांकन नैतिकता पाळण्यात संस्था अयशस्वी ठरल्यास 
. वेळापत्रकानुसार दिलेले काम पूर्ण करण्यास संस्था अयशस्वी ठरल्यास 
. नियुक्‍त संस्थेने नेमून दिलेले काम अन्य संस्थेकडून करून घेतल्यास किंवा अन्य संस्थेस हस्तांतरण 
केलेले आढळून आल्यास 
७. कोणत्याही अनुचित/नियमबाह्य कामाबद्दल संस्थेने प्रलोभने स्वीकारल्यास 
८. राज्य शासनास/ राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयास कोणत्याही कृतीद्वारे संस्थेने बदनाम केल्यास 
AAT तसा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास 
९. संस्थेच्या ताब्यात असलेला डेटा/माहिती/अहवालाचा संस्थेने दुरूपयोग केल्यास अथवा तसा प्रयत्न 
केल्याचे आढळल्यास 
. कोणत्याही शासकीय कार्यालय/सार्वजनिक संस्थेस खोटी बतावणी केल्यास 
. व्यावसायिक गैरवर्तणूक किंवा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल न्यायालयाने दोषी ठरवले 
असल्यास 
१२. संस्थेस दिवाळखोर घोषित केले असल्यास 
१३. ज्यामुळे मूल्यमापनाच्या कामाचा दर्जा बिघडू शकेल अशा संरचनात्मक बदलातून संस्था जात असल्यास 
१४.संस्था कोणत्याही शासकीय कार्यालयाकडून काळ्या यादीत टाकली गेली असल्यास अथवा अपात्र घोषित 
केली गेली असल्यास 
१५. नामिकासूचीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने लाभ मिळविण्यासाठी संस्थेने केला असल्यास 
१६. मूल्यमापनाच्या कामामध्ये गुणवत्ता राखण्यास संस्था अयशस्वी ठरल्यास 
१७.कायद्यानुसार कर भरण्यात संस्था अयशस्वी ठरल्यास 


«गी. SF K ww 


° 


१ 
१ 


wo 


2k 2k 2 2k ke 2 2K 2k ok 


